जलसंपदा विभागांतर्गत ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प 
पूर्ण करणे वब १५५ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण 
प्रणालीमध्ये सुधारणा करणेसाठी ₹९५,००० 
कोटीपैकी प्रथम टप्प्यातील ₹७,५०० कोटीचे दीर्घ 


मुदतीचे कर्ज नाबार्ड कडून घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - १४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र : पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.२८६/निवसं-१, 
दि.०९ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


राज्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून अनेक विकासाची कामे हाती 
घेण्यात येतात. राज्यात सिंचनाचे महत्व विचारात घेऊन पाटबंधारे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी 
लोकप्रतिनिधी सतत आग्रही असतात. शासनाने अनुशेष निर्मुलन, लवादानुसार राज्याच्या वाट्यास 
आलेल्या पाण्याचा विनियोग करण्यासाठी, अवर्षणप्रवण भागास सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्टीने अनेक पाटबंधारे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे राज्यतील बांधकामाधीन 
पाटबंधारे प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. राज्यात सद्य:स्थितीत २५९ बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे 
चालू आहेत. सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ₹१३,००० ते ₹१५,००० 
कोटींचा नियतव्यय जलसंपदा विभागास उपलब्ध करुन दिला जातो. परंतू, जलविद्युत प्रकल्प, 
पूरनियंत्रण, सामायिक योजना (जलविज्ञान प्रकल्प, गुणनियंत्रण संघटना इ.) इत्यादी कामासाठी तसेच 
भूसंपादन, पुर्ननसन, लोक अदालत, भूसंपादन कायद्यामधील कलम १८-२८ साठी आवश्यक 
तरतूदी बजा जाता पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारणपणे ₹१३,००० कोटी उपलब्ध होतात. 
प्रकल्पाच्या किंमतीत होणारी भाववाढ, तसेच भूसंपादनाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात होत असलेली 
वाढ पाहता ही आर्थिक तरतूद प्रकल्पांच्या कामांसाठी आवश्यक निधीची गरज भागविण्यासाठी पुरेशी 
नसल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीचा 
अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे. 


राज्यातील बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी जे प्रकल्प प्रगत अवस्थेत आहेत व ते तातडीने पूर्ण 
करुन पुढील तीन वर्षांमध्ये सिंचनाचा लाभ प्राप्त होऊ शकेल, असे ५२ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण 
करण्यासाठी ₹१५,००० कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय 
दिनांक ०७ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकोत घेण्यात आला होता. 


तद्नंतर विविध कारणास्तव कर्ज उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. 
दरम्यानच्या कालावधीत वरील ५२ प्रकल्पातील काही प्रकल्प पूर्ण झाले किंवा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


योजनेत समाविष्ट झाले. तसेच या प्रकल्पांच्या उर्वरित किंमत, सिंचन क्षमता आणि पाणीसाठा 
निर्मितीमध्ये बदल झालेला आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांची नांवे पुन:शश्‍च निश्‍चित करणे आवश्यक 
झाले आहे, ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या दृष्टीकोनातून अपूर्ण प्रकल्पांचा सर्वंकष 
आढावा घेऊन त्यापैकी पुढील दोन वर्षात ७५ प्रकल्प (प्रपत्र-१) पूर्ण करण्याचे निश्‍चित करण्यात 
आले आहे. 


राज्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत सिंचन प्रकल्पांवर जून, २०२२ अखेर सुमारे ५५ लक्ष 
हेक्‍टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. या निर्मित सिंचन क्षमतेपैकी ४२ लक्ष हेक्‍टर क्षमता 
प्रत्यक्षात उपयोगात आली आहे. सिंचना बरोबर पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर यासारख्या बिगर 
सिंचन प्रयोजनासाठी पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मर्यादित जलसंपत्तीचा वापर 
करताना सिंचनाबरोबरच बिगरसिंचन प्रयोजनाच्या विविध मागण्या भागविणे हे जलसंपदा 
विभागासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. या शिवाय निर्मित सिंचनक्षमतेपैकी अद्याप वापरात न 
आलेल्या क्षमतेचा बापर आणणे, मर्यादित उपलब्ध निधीत जुन्या प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती 
करणे, यासारख्या आव्हानांना विभागाला सामोरे जावे लागत आहे. या आव्हानांना सक्षमपणे तोंड 
देण्यासाठी नमूद विविध उपाय योजनांचा/ कार्यक्रमांचा समावेश आहे. यामध्ये पाणी वापर कार्यक्षमता 
वाढविणे, निर्मित ब बापरातील सिंचन क्षमतेतील तफावत दूर करणे, घनमापन पध्दतीने पुरवठा, जुन्या 
पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे टप्प्याटप्प्याने सुधारणा इ. उपाय योजनांचा समावेश आहे. 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्पांची संख्या ३२,७७८ एवढी आहे व 
निर्मित सिंचनक्षमता सुमारे ५५ लक्ष हेक्टर आहे. परंतू प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र सुमारे ४२ लक्ष हेक्‍टर 
आहे. त्या अनुषंगाने निवडक १५५ प्रकल्पांच्या (प्रपत्र-२) कालवे वब वितरिका प्रणाली मध्ये सुधारणा 
करुन सुमारे ४.२८ लक्ष हेक्टर इतको तफावत दूर करण्याचे नियोजन आहे. 


जलसंपदा विभागांतर्गत ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे ब १५५ पूर्ण प्रकल्पांच्या 
वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करणेसाठी ₹१५,००० कोटीपैको प्रथम टप्प्यातील ₹ ७,५०० कोटीचे 
दीर्घ मुदतीचे कर्ज नाबार्ड कडून घेण्याबाबत दि. ११ मार्च, २०२४ रोजीच्या मा.मंत्रिमंडळ santa 
घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


या सर्व बाबींचा विचार करता, संदर्भाधीन शासन निर्णण अधिक्रमित करुन 
नाबार्डकडून कर्ज सहाय्यासाठी ₹१५,००० कोटीपैको प्रथम टप्प्यातील ₹७,५०० कोटीचे दीर्घ 
मुदतीचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदर कर्ज सहाय्याचे व्याजदर हे प्रचलित व्याजदरापेक्षा कमी किंवा प्रचलित व्याजदरा 
इतके राहतील (राज्यामार्फत उभारल्या जाणाऱ्या विकास कर्जाच्या तुलनेत) याची दक्षता 
घ्यावी. ही व्याजाची आकारणी नाबार्डच्या प्रचलित पद्धतीनुसार थकोत मुद्दल 
रक्‍कमेवरच करण्यात यावी. 

२) उपरोक्‍त ₹७,५०० कोटींपैकी ₹५,००० कोटी ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम 
टप्प्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि ₹२,५०० कोटी १५५ सिंचन प्रकल्पांपैकी 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


प्रथम टप्प्यातील कालवे ब वितरण प्रणाली मध्ये सुधारणा करणे या कामासाठी 
वापरण्यात यावे. 

३) महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम (MIP) अंतर्गत, “राज्यातील पूर्ण झालेल्या १५५ 
प्रकल्पांच्या कालवे ब वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा” या कामाप्रित्यर्थ ₹५०३६ कोटी 
किंमतीच्या प्रस्तावास एकत्रित प्रशासकोय मान्यता प्रदान करण्यात येत असून 
प्रकल्पनिहाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करुन उपरोक्‍त किंमतीच्या 
मर्यादेत जलसंपदा विभागाच्या स्तरावर सदर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात यावी. 

४) प्रथम टप्प्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प २ वर्षामध्ये जलदगतीने (FastTrack) पूर्ण 
करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याने प्राप्त होणारे कर्ज मा.राज्यपाल महोदयांच्या 
निधी वितरण सूत्राच्या बाहेर ठेवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. 

५) प्रकल्पांचे सनियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांचे अध्यक्षतेखाली समितीद्वारे 
करण्यात यावे. या समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), अपर मुख्य सचिव 
(वित्त), प्रधान सचिव (नियोजन), सचिव (प्रकल्प समन्वय) ब सचिव (लाक्षेवि) यांचा 
समावेश असेल. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या « www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१४१५४८५८०१२७ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


? R A S A D Digitally signed by PRASAD RAMCHANDRA NARVEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

R A M C H A N D R A 2.5.4.20=a6ed48fac9cffe22f8b946d38d8e2e2fa82aaab527c88c93f7b0d 
७१७५00७562, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=33920684CC4219BA0C032228E6FCB8E71C1AD22733A9 

N A RVE K A R 255E354DE8029E9E8160, cn=PRASAD RAMCHANDRA NARVEKAR 
Date: 2024.03.14 15:58:26 +05'30' 


( प्रसाद नार्वेकर ) 
मुख्य अभियंता (जसं) व सह सचिव 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३) सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) महालेखाकार कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

८) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/ 
छ.संभाजीनगर/पुणे/जळगाव/ठाणे. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


९) सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/ छ.संभाजीनगर/ 
पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१०) सर्व मुख्य अभियंता ब सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सर्व अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/ छ.संभाजीनगर/पुणे/ 
जळगाव/ठाणे 

१३) सर्व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर/छ.संभाजीनगर/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१४) सर्व उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/छ.संभाजीनगर 
/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१५) निवसं-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 
प्रपत्र-१ 
शासन निर्णय क्र : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-९, दि.९४/०३/२०२४ चे सहपत्र 


कर्ज सहाय्यासाठी प्रस्तावित ७५ प्रकल्प 


अ.क्र प्रकल्पाचे नांव प्रकल्प जिल्हा 
प्रकार 
L =a | 2 ३ 8 


(अ) | पहिल्या टप्प्यातील प्रस्तावित ३७ प्रकल्प 


कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 


| १_| देवघर मध्यम | Regt 
२ | नामपाडा ल्घु ठाणे 
3 | डोमिहिरा ल्घु पालघर 
४ | कोथेरी ल्घु रायगड 
५ | अंबोली ल्घु रायगड 
६ । पाली भुतावली ल्घु रायगड 
आसगा (हसोळ) ल्घु रत्नागिरी 
८ | चव्हाणवाडी ल्घु रत्नागिरी 
९ । शेलारवाडी ल्घु रत्नागिरी 
| qo | मुचकुंदी ल्घु रत्नागिरी 
हिज १ | येलोंदवाडी ल्घु रत्नागिरी 
१२ | नाधवडे ल्घु सि 
१३ । ओटाव ल्घु सिं 
१४ | तळेरे ल्घु सिं 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
किड वरणगांव तळवेल उ.सिं.यो. मोठा जळगांव 
२ | We मोठा नाशिक 
३ | वाडीशेवाडी मध्यम ।धुळे 
४ | रामपूर OF नंदुरबार 
५ | हरीमहू ल्घु नंदुरबार 


महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास माहामंडळ, पुणे 


वि धोम बलकवडी pare | सातारा 
2 ।वकुर्डेउ.सि.यो. ।मोठा | सांगली 
3 | एकरुख ठ.सि.यो. मोठा सोलापूर 
४ | शिरापूरउ.सि.यो. aot WOM 
५ _आष्टीउ.सिं.यो. मोठा More 
& ।बार्शीउ.सि.यो. pare | More 
चिल्हेवाडी मध्यम | yy 
८ | उचंगी ल्घु pore  7171__| 


गोदावरी मरठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


poe.)  । प्रकल्पाचेनांवे | प्रकल्प | जिल्हा | प्रकल्पाचे नांव प्रकल्प जिल्हा 
प्रकार 
| १_| २ 3 8 
CTR 
hee | उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे-२) (अंशत:) parc | अहमदनगर /नाशिक 
२ | शिवना टाकळी मध्यम | छ. संभाजीनगर 
३ | ब्रम्हगव्हाण उ.सि.यो. मध्यम |B, संभाजीनगर 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
| १_| लालनाला प्रकल्प मध्यम चंद्रपूर 
२ | डोंगरगांव ठाणेगांव उ.सिं.यो. मध्यम । गडचिरोली 
३ | कोटगल NT मध्यम गडचिरोली 1 | 
४ | बोर्डीनाला मध्यम । अमरावती 
५ | पंढरी मध्यम अमरावती 
६ | काटेपूर्णा मध्यम | अकोला 
७ । वर्धा बॅरेज मध्यम । यवतमाळ 
(ब) | दुसऱ्या टप्प्यातील प्रस्तावित ३८ प्रकल्प 
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
।_१_ | भातसा मोठा ठाणे 
२ | कोर्लेसातंडी मध्यम । सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी 
३ ।पवाळे ल्घु ठाणे 
४ ।लेंडी ल्घु पालघर 
५ | नागेशवरी ल्घु रायगड 
६ | काकेवाडी ल्घु रत्नागिरी 
७ | तळवट ल्घु रत्नागिरी 
८ | गडगडी OY रत्नागिरी 
९  । रांगव OY रत्नागिरी 
| qo | ० | तरंदळे ल्घु सिंधुदुर्ग 
।_११_ | देंदोनवाडी ल्घु सि 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
| 9 | अंजनी प्रकल्प मध्यम | जळगांव 
२ | पद्मालय-२ उ.सिं.यो. मध्यम | जळगांव 
३ | दरा मध्यम नांदुरबार 
४ | देहली मध्यम  । नांदुरबार 
षु नागन मध्यम नांदुरबार 
६ | कांग ल्घु जळगांव 
महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास माहामंडळ, पुणे 
ez कृष्णा कोयना उ.सिं.यो. (अंशतः) |मोठा__ | सांगली 
२ | दुधगंगा (अंशतः) ।मोठा  । कोल्हापूर 
३ | धनगरवाडी ठ.सिं.यो. मध्यम  । सातारा 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


poe.) eae | प्रकल्प | जिल्हा | प्रकल्पाचे नांव प्रकल्प जिल्हा 
प्रकार 
२ ३ ४ 
४ | सर्फनाला मध्यम  । कोल्हापूर 
५ | धामणी मध्यम  । कोल्हापूर 
& | सोनुले लघु [eer 
गोदावरी मरठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
छ. संभाजीनगर 
| ae | Sl आंतर -राज्यीय प्रकल्प (अंशत:) मोठा नांदेड 
२ | कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प (अंशतः) । मोठा | धाराशीव 
३ | गंगापूर उ.सिं.यो. (अंशतः) मध्यम । छ. संभाजीनगर 
४ | पिंपळखुंटा बु.ल.पा. ल्घु हिंगोली 
५ | हळदवाडीसा.त. ल्घु हिंगोळी __| 
६ ।बोराळा-२सा.त. ल्घु हिंगोीळी | 
७ ।अंभेरीसा.त. ल्घु हिंगोळी | 
८ | पोटा उच्च पातळी बंधारा ल्घु हिंगोीळी 1 | 
९ | जोड परळी उच्च पातळी बंधारा ल्घु हिंगोळी | 
| qo | o | पिंपळगाव कुटे, उच्च पातळी बंधारा ल्घु हिंगोली 
हित १ | ममदापूर, उच्च पातळी बंधारा ल्घु परभणी 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
|| जिगांव (अंशतः) मोठा | बुलढाणा 
२ | कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) मध्यम । नागपूर 
३ | सुरेवाडा उ.सि.यो. मध्यम ।भंडारा 
४ | पाटीया ल्घु अमरावती 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


प्रपत्र-२ 


शासन निर्णय क्र : संकौर्ण-२०२३/प्र.क्र.९४०/निवसं-१, दि.१४/०३/२०२४ चे सहपत्र 


महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत (MIP) प्रस्तावित १५५ प्रकल्प 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किंमत (रु. कोटी) 
pra २ 3 
(अ) | प्रथम टप्प्यातील ६० प्रकल्प 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, अमरावती 

|. aca चंद्रभागा म. प्र. १८.३५ 
२ ।पुर्णाम. प्र. ३५.११ 
३ | शहानुरम. प्र. ४२.९४ 
४ | मालखेडलघु प्र. ६.४७ 
५ ।अधरपुसम. प्र. २७.६३ 
६ ।वाघाडीम. प्र. १९.४६ 
| ७ | नवरगावम. प्र. १६.२५ 
८ ।वर्धल्घुप्र. १०.४२ 

एकूण १७६.६३ 

मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, नागपूर 

br Sat i] बोर मोठा प्रकल्प ७२.६१ 
२ | जाम मध्यम प्रकल्प ९२.५६ 
३ | दिनामोठा प्रकल्प (क.क. जलाशय) ४९.५३ 
४ | पगडीगुड़॒म मध्यम प्रकल्प ८८.२३ 
५ | उमरझरी लघु प्रकल्प २२.०३ 

एकूण ३२४.९६ 

मुख्य अभियंता, विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती 

बित वान मोठा प्रकल्प ३५.०९ 
२ | काटेपूर्णा मोठा प्रकल्प ३०.०१ 
३ | मोर्णा मध्यम प्रकल्प ३०.२० 
४ | निर्गुणा मध्यम प्रकल्प २७.२० 
५ | मस मध्यम प्रकल्प २८.५२ 
६ | कौराडी मध्यम प्रकल्प २५.६८ 
७ | पोपटखेड ल.पा. प्रकल्प १३.६० 

एकूण १९०.३० 

एकूण विपाविम ६९१.८९ 


ही मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छ.संभाजी 


मुख्य अभियंता (जसं),जलसंपदा विभाग, छ.संभाजीनगर 


शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प 


१६०.९१ 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किमत (रु. कोटी) 
1 १_| २ 3 
२  । निम्न मानार १४७.५९ 
एकूण ३०८.५० 
मुख्य अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, छ.संभाजीनगर 
किं उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प ३२५.०० 
२ भापुरी मध्यम प्रकल्प २.२३ 
३ | कुरनुर मध्यम प्रकल्प २९.६५ 
४ | मेहकरी मध्यम प्रकल्प ७.०० 
एकूण ३६३.८८ 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
1. | मुळा प्रकल्प व मुळा उजवा कालवा ११०.४२ 
एकूण ११०.४२ 
एकूण गोमपाविम ७८२.८० 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
अ) मोठे प्रकल्प 
शिन कुकडी प्रकल्प २४९.०० 
2 । घोड ७६.०० 
खडकवासला नवीन मुठा उजवा कालवा किमी 
ew ५१.८६ 
४ | पुरंदर उपसा सिचन य ५६.०७ 
षु शिरसाई उपसा सिंचन य ३०.०० 
ब) ल. पा. प्रकल्प 
ल.पा. तलाव वाळेखिंडी, ४.६० 
८ ।ल.पा. तलाव प्रतापूर, ४.३० 
९ ।ल.पा. तलाव डफळापूर, २.५० 
चि ल.पा. तलाव रेवनाळ, ३.०० 
eae ल.पा. तलाव बोरगांव, ४.०७ 
१२ | ल.पा. तलाव सोरडी, ५.४५ 
१३ | ल.पा. तलाव कोसारी, ५.६० 
१४ | ल.पा. तलाव लांडगेवाडी, ७.०३ 
१५ | ल.पा. तलाव रायवाडी, ८.५० 
क) को.प.बंधारे 
१६ | को.प. बंधारा, सिघनहळळी, ता. जत २.५० 
१७ .प. बंधारा, करजगी ता. जत ४.५० 
१८ | को.प. बंधारा, बोरगी ता. जत ४.५० 
१९ .प. बंधारा, बालगांव ता. जत ३.७१ 
२० .प. बंधारा, बेळोंडगी ता. जत ४.१० 
२१ | ii) वारणा मोठा प्रकल्पांतर्गत 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किंमत (रु. कोटी) 
1 १_| २ 3 
aT 11 | . खोची ३.५० 
२. दानोळी ७.०० 
एकूण मकृखोविम ५३७.८५ 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
[oe गिरणा मोठा प्रकल्प १३४.१९ 
जामदा डावा कालवा ६०.९६ 
जामदा उजवा कालवा २६.३८ 
निम्न गिरणा कालवा ४६.८५ 
२ | पांझण डावा कालवा मध्यम प्रकल्प ३२.५२ 
३ ठी मध्यम प्रकल्प ९.१० 
४ | मालनगांव मध्यम प्रकल्प १४.२७ 
५ | कालीकराड लघु प्रकल्प ३.४१ 
६ | खामखेडा लघु प्रकल्प २.०३ 
७ | रंगावली मध्यम प्रकल्प २६.०७ 
८ | रायंगण लघु प्रकल्प ५.८७ 
एकूण तापाविम २२७.४६ 
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
fae. il काळ सिचन प्रकल्प (मुळशी पाणीसाठा) ७०.०० 
२ र्या मोठा प्रकल्प १६०.०० 
३ | पिंपळवाडी ल. पा.प्रकल्प १२.०० 
४ | नातूवाडी मध्यम प्रकल्प ११८०9 
एकूण कोपाविम २५७.०० 
अ) प्रथम टप्प्यातील एकूण किंमत २४९७.०० 
(प्रकल्प संख्या — ६०) 
(ब) | द्वितीय टप्प्यातील ९५ प्रकल्प 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, अम 
|: | चारगड लघु प्र. ४.६० 
२ | शेकदरी लघु प्र. ७.०८ 
३ | साखळी लघु प्र. ६.०७ 
४ | सायखेडाम. प्र. २२.३० 
५ ।नेरलघुप्र. १०.९१ 
६ | शिसरगाव लघु प्र. १५.१६ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किमत (रु. कोटी) 
1 १_| २ ३ 
७ ।वाईलघु प्र. ८.४६ 
एकूण ७४.५८ 
मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, नागपूर 
|. “| खेकरानाला मध्यम प्रकल्प ८९.०० 
२ jee मध्यम प्रकल्प १३.३८ 
३ Spay उपसा सिचन य॒ ६६.२९ 
४ | सोरणा मध्यम प्रकल्प १.५० 
५ | चुलबंद मध्यम प्रकल्प १९.३८ 
एकूण १८९.५५ 
मुख्य अभियंता, विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती 
aa नळगंगा मोठा प्रकल्प ६०.३८ 
२ | उमामध्यम प्रकल्प २९.०७ 
3 | पिंपळगाव चांभारे लघु प्रकल्प २.४९ 
४ | गोडाडा ल.पा प्रकल्प १.७५ 
५ ।राजुराल.पा प्रकल्प १.४६ 
६ । धानोरा ल.पा प्रकल्प १.५७ 
७ | सोनल मध्यम प्रकल्प १२.८१ 
एकूण १०९.५३ 
एकूण विपाविम ३७३.६६ 
ही मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छ.संभाजीनगर 
मुख्य अभियंता (जसं),जलसंपदा विभाग, छ.संभाजी 
कि पेठवडज मध्यम प्रकल्प १८.१३ 
२ | कुंद्राळा मध्यम प्रकल्प १८.३८ 
३ | हिरडी ल.पा. तलाव ४.४५ 
४ | बाबुलगावल.पा.तलाव ४.१० 
एकूण (अ) ४५.०६ 
मुख्य अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, छ.संभाजीनगर 
णि पैठण डावा शाखा कालवा किमी ० ते २०८ 
आणि वितरण प्रणाली oe 
२ ही लघु प्रकल्प ३.५० 
मासोळी मध्यम प्रकल्प १३.८९ 
जुई मध्यम प्रकल्प ११.०४ 
५ | अप्पर दुधना मध्यम प्रकल्प ८.२२ 
देवर्जन मध्यम प्रकल्प ४.८९ 
७ | देठेवाडी साठवण तलाव 10.09 | 
कासारी लघु प्रकल्प १.७५ 
एकूण ७७८.०३ 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किंमत (रु. कोटी) 
1 १_| २ 3 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
|. | दारणा प्रकल्प अंतर्गत गोदावरी उजवा कालवा १९१.५८ 
२ | कडवा प्रकल्प अंतर्गत कडवा उजवा कालवा १०४.०० 
३ | चणकापूर प्रकल्प -गिरणा डावा कालवा ३६.८० 
४ | खिर्डीसाठे ल.पा.तलाव ८.०० 
षु | ल.पा.तलाव ५.०० 
६ | ल.पा.भांडणे ७.५० 
७ । ल.पा.पठावे ६.०० 
८ | खडकओझर ल.पा. प्रकल्प ५.७० 
९  । कुत्तरवाडी ल.पा.य ३.४४ 
Laer. पळशी ल.पा.योजना ३.५९ 
एकूण ३७१.६१ 
एकूण गोमपाविम ११९४.७० 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
अ) मोठे प्रकल्प 
दि उजनी प्रकल्प 
उजनी डावा कालवा ७९.०० 
बेगमपूर शाखा कालवा १९.०० 
मोहोळ शाखा कालवा १०.०० 
कारंबा शाखा कालवा १०.०० 
कुरूल शाखा कालवा १७.०० 
उजवा कालवा ९०.०० 
2. | नीरा डावा कालवा १३०.१४ 
३ | नीरा उजवा कालवा ११८.८० 
8 म प्रकल्प ५०.०० 
घु कण्हेर ५३.०० 
ब) मध्यम प्रकल्प 
६ | सीना मध्यम प्रकल्प १९.०० 
७ | खैरी मध्यम प्रकल्प ५.२० 
८ | जवळगाव मध्यम प्रकल्प ९.५९ 
९ | हिंगणी (पा)मध्यम प्रकल्प ८.१८ 
| 90 | नेर मध्यम प्रकल्प १५.०० 
eee संख मध्यम प्रकल्प ५४.०० 
१२ | शेटफळ मध्यम प्रकल्प १३.०० 
क) लघु प्रकल्प 
१३ | वडगाव ल.पा. प्रकल्प २.०० 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किमत (रु. कोटी) 
1 १_| २ 3 
१४ | बानगंगा ल.पा. प्रकल्प २.५५ 
१५ | फोंडशिरस ल.पा. प्रकल्प 1१.09 | ,०० 
१६ | तांबवे ल.पा. प्रकल्प ०.८३ 
१७ | कडूस ल.पा. प्रकल्प ०.४८ 
१८ उ ल.पा. प्रकल्प ०.८५ 
१९ ीी ल.पा. प्रकल्प २.३७ 
२० | 1) राधानगरी मोठा प्रकल्पांतर्गत 
रुई ३.५० 
RTS 111 १.२० 
PRR ०.५० 
रुकडी १.२८ 


२१ | iii) कासारी मध्यम प्रकल्पांतर्गत 


ie | कांटे. | ०.४५ 
२ करंजफेण 11] ०.५५ 
नवलाचीवाडी क्र.१ ०.४५ 
४ | नवलाचीवाडी क्र.२ ०.४० 
५ | कुंभेवाडी |. #0 --— | .(90 
& PIS ०.४० 
9 |सुस्केवाडी  17एऐ11__क्‍|__| र केव S 10.१0 | .१0 
२२ | iv) कडवी मध्यम प्रकल्पांतर्गत 
हिज कोपार्ड १.५० 
२ PTR ०.५० 
३ asst 171 | Po ,१० 
वालूर ०.८० 
५ | सुतारवाडी ०.३० 


२३ | v) कुंभी मध्यम प्रकल्पांतर्गत 


heey ems 1 ०.४० 


२४ | vi) पोंबर ल.पा. तलावांतर्गत 


हि क किसरुळ ०.३५ 


२५ | vi) वेसरफ ल.पा. तलावांतर्गत 
|“. | रुपनी ०.४० 


२६ | vii) केसरकरवाडी ल.पा. अंत 


| अ. | को.प.बंधारा क्र.२ ०.३५ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किंमत (रु. कोटी) 
ie | 2 3 
२ .प.बंधारा क्र.३ ०.३० 


२७ |) मानोली ल.पा. अंतर्गत 


[ras जावळी ०.५५ 


२८ | ix) WAS ल.पा. अंत 


|. | को.प. बंधारा क्र.१ ०.८५ 


२ | को.प. बंधारा क्र.२ ०.१५ 


२९ । x) कुंभवडे ल.पा. अं 


Fae il को.प. बंधारा क्र.१ ०.१५ 
२ | को.प. बंधारा क्र.३ ०.१५ 
पडसाळी ल.पा. अंतर्गत 
a .प. बंधारा क्र.१ ०.१२ 
२ .प. बंधारा क्र.२ 1 0.११ | 
३ | को.प. बंधारा क्र.४ ०.१२ 
एकूण मकृखोविम ७२८.७२ 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
किला हिवरखेडा लघु प्रकल्प २.५०६ 
२ | कळमसरा लघु प्रकल्प २.७७२ 
एकूण तापाविम ५.२७८ 


कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 


लि भातसा मोठा प्रकल्प १२५.०० 
२ | वांद्री मध्यम प्रकल्प ४२.०० 
३ | BIST ल. पा. प्रकल्प १.१३ 
४ | TTS. पा. प्रकल्प २.४४ 
५ | माहिमकेळवा ल. पा. प्रकल्प २.०० 
६ | मोहखुद ल. पा. प्रकल्प २.५० 
७ । पाभरेल. पा. प्रकल्प ३.०० 
८ | शिपोशी ल. पा. प्रकल्प ३.०० 
९ । पन्हाळे ल. पा. प्रकल्प ५.०० 
|. 8" आंबतखोल ल. पा. प्रकल्प ३.५० 
a खोपड ल. पा. प्रकल्प १.५० 
१२ | मोरवणेल. पा. प्रकल्प ४.०० 
१३ | भोळवली ल. पा.प्रकल्प ५.०० 
१४ । आवाशील. पा. प्रकल्प १०.०० 
१५ | पंचनदी ल. पा. प्रकल्प १.५० 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४०/निवसं-१ 


अ. क्र. प्रकल्पाचे नांव (MIP) अंतर्गत मुख्य कालवा व शाखा कालवा 
यांची अंदाजपत्रकीय किमत (रु. कोटी) 
| a | २ 3 
१६ TSA ल. पा. प्रकल्प ३.०० 
चि दाभाचीवाडी ल.पा. प्रकल्प १.६४ 
१८ | सनमटेंबल.पा. प्रकल्प २.६० 
१९ | ओसरगाव ल.पा.प्रकल्प २.२० 
२० ळेवाडी ल.पा. प्रकल्प २.१० 
२१ RTGS ल.पा. प्रकल्प १.९० 
२२ | पणदेरी ल. पा. प्रकल्प २.५५ 
२३ | तेलेवाडी ल. पा. प्रकल्प १.५५ 
२४ | संदेरी ल.पा. योजना, प्रकल्प ७.५५ 
एकूण कोपाविम २३६.६६ 
ब) द्वितीय टप्प्यातील एकूण किमत २५३९.०२ 
(प्रकल्प संख्या - ९५) 
अ- प्रथम --ब- द्वितीय (एकूण) ५०३६.०२ 


(प्रकल्प संख्या - १५५) 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


